जलस्वराज्य - २ कार्यक्रम. 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्राच्या (पाणी व 
स्वच्छता सहाय्य संस्था, जिल्हा पाणी व 
स्वच्छता मिशन कक्ष आणि ग्रा. पा. पु. उप 
विभाग) बळकटीकरणासाठी पदनिर्मिती. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः जस्वप्र-०११८/प्र.क्र.० ९/पापु-११ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत,७ मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ०१. 
तारीख: १८ एप्रिल, २०१८. 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०२१४ / प्र. क्र. ३४ / पापु-११, दि. १७ फेब्रुवारी, २०१४. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


राज्यात सन २०१४ ते सन २०१९ या कालावधीकरिता जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने 


दि. ४ जानेवारी, २०१४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयानुसार जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम सुरु करण्यात 


आला आहे. जलस्वराज्य या कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी 
संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि. १७ फेब्रुवारी, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पाणी व स्वच्छता सहाय्य 


संस्था, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिन कक्ष आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग या 


कार्यालयाकरिता कार्यक्रमाकाळावधीसाठी काही पदे निर्णाण करण्यात आली आहेत. 


०२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ अ) येथील पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेसाठी 


निर्माण करण्यात आलेल्या पदांमधील अ. क्र. १ येथे पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे :- 


अ. क्र. पदाचे नाव वेतन व वेतनश्रेणी/ | एकूण पदे | नियुक्तीचा प्रकार 
एकत्रित मानधन (प्रतिनियुक्‍ती/कंत्राटी) 
७ | अभियांत्रिकी नज रू.५०,०००/- पा कंत्राटी 
(सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन) 


याऐवजी पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०११८/प्र.क्र.०९/पापु-११, दि.१८ एप्रिळ, २०१८ 


अ. क्र. | पदाचे नाव वेतन व वेतनश्रेणी/ | एकूण । नियुक्तीचा प्रकार (प्रतिनियुक्‍ती/कंत्राटी) 
एकत्रित मानधन  । पदे 
| अभियांत्रिकी तज्ञ | रू.९३००/- ते All India Institute of Local Self- 
(सांडपाणी व | रू.३४,८००/-. + Government (AIILSG) व National 
घनकचरा ग्रेड पे.४,४००/- ते Environmental Engineering Research 
व्यवस्थापन) ग्रेड पे. ५४००/- Institute (NEERI) यासारख्या सांडपाणी 
(कंत्राटी तत्वावर व घनकचरा व्यवस्थापन या क्षेत्रामध्ये 
नियुक्‍ती असल्यास प्रावीण्य असलेल्या यंत्रणामधून योग्य 
रू.५०,०००/- व्यक्‍तीची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
इतके मानधन) (या संस्थांमधून उपलब्ध न झाल्यास 
अपवादात्मक परिस्थितीत कंत्राटी पद्धतीने 
नियुक्ती) 
३. तसेच, दि. १७ फेब्रुवारी, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट २ मध्ये 


अभियांत्रिकी तज्ञ (सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन) या पदाच्या कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या (Roles 
and Responsibilities) यामध्ये पुढीलप्रमाणे समावेश करण्यात येत आहे :- To assist उ8-॥ team in 


works related to sullage management. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=9www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१३१२०४४२३७२८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत तातडीच्या आवश्‍यक त्या कार्यवाहीस्तव :- 


Digitally signed 
J aya nt by Jayant 
Vasant Vasant Wani 
P Date: 2018.04.18 
Wani 16:54:02 +05'30 
(जयंत वाणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडकोभवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०११८/प्र.क्र.०९/पापु-११, दि.१८ एप्रिळ, २०१८ 


प्रत माहितीस्तव :- 


रि 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सवी), महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. विभागीय आयुक्त (सर्व) 
. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 


संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

. जिल्हाधिकारी (सवी. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

. उप सचिव (सवी/ मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 


मुंबई. 


. मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 

. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 

. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), जिल्हा परिषद (सर्वी. 
. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 

. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सवी. 


वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सवी. 


. पा. पु. व स्व. विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (कार्यासन पापु-११), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, बेलापूर, नवी मुंबई. 
. निवड नस्ती (कार्यासन पापु-४, ५, ७, २०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


